अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे 
अधिपत्याखालील गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली 
अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी व सिंचन शाखा 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ 
ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - FATS -२०२२/(प्र.क्र.११८/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: - २१/०९/२०२२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२२/प्र.क्र.४३/२२/लाक्षेवि आस्था, दि.०४/०४/२०२२. 
२.वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८/०८/२०२२. 
३. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे पत्र जा.क्र. ३११३/आ-१ 
/मुदतवाढ सन २०२२/२०२२, दि. ०१/०८/२०२२ 


प्रस्तावना - 

अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे अधिपत्याखाळील गडचिरोली 
पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी व अंतर्गत ०७ शाखा कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे अधिपत्याखाळील गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे 
उपविभाग, चामोर्शी व अंतर्गत ०७ शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६७ पदांना 
दि. ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र. येथील दि. १८/०८/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, 
सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन, अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
यांचे अधिपत्याखालील गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी 
व अंतर्गत ०७ शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६७ पदांना दि. ०१/०९/२०२२ 
ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.११८/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील 
तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे 
अधिपत्याखालील गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी 
व अंतर्गत ०७ शाखा कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील १६७ पदांना संदर्भ w.2 येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार,दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


०७ सिंचन शाखा कार्यालय 


पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी व 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी लेखाशिर्ष 
आस्थापने वरील 
पदे 
eas] २ ३ 1 ४ 
| अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर १६७ मागणी क्र. आय-३ 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चद्रपूर २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
यांचे अंतर्गत कार्यकारी ८०- सर्वसाधारण 
अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे (००१) संचालन व प्रशासन, 
विभाग गडचिरोली अंतर्गत (०३) सामाईक आस्थापना 


कार्यकारी (०३)(०४) अधीक्षक अभियंता, 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
(अनिवार्य) (२७०१ ९३८८) 


मागणी क्र. आय-३ 

२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
८०- सर्वसाधारण 

(००१) संचालन व प्रशासन 

(०४) परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(०३) अधीक्षक अभियंता, 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर (अनिवार्य) (२७०१ १६८१) 


१. अधीक्षक अभियंता,चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे अधिपत्याखालील गडचिरोली 
पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी व अंतर्गत ०७ सिंचन शाखा 
कार्यालयातील आकृतीबंधानुसार १६७ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६७ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
कालावधीसाठी Rat नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ 
पदांच्या मर्यादेत आहेत, या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.११८/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


३. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 

नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

५. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / पदामधील 
वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 

६. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 


दि. १८/०८/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०९२११६५८५४५७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYVA. 51४00०४७०९ 0 
M E S H RA M कराडी OU = WATER RESOURCES 


Date: 2022.09.21 17:00:52 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र:- परिशिष्ट. “अ ” व विवरणपत्रे - १ 


प्रत :- 
१, 


१२. 
93. 


महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई., 


. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) /((लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 
. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर, 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत 
असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर, 
कार्यकारी अभियंता, वर्धा पाटबंधारे विभाग, वर्धा, 
कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली, 
कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, 


. कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय,गडचिरोली, 
. वित्त विभाग ( व्यय-१२/ वित्तिय सुधारणा-१/विनियम/ अर्थ-१९) मंत्रालय, मुंबई, 


कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग/आ (प्रशि )/अर्थ-१/२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती/ लाक्षेवि (आस्था). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.११८/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र. ११८/२२)/ लाक्षेवि (आस्था), दि. २१/०९/२०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट “अ 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग चामोर्शी व ०७ शाखा कार्यालय 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


अ.क्र 


कार्यालयाचे नाव 


दि.०१/०९/२०२२ ते मुख्य Sais व उपलेखाशीर्ष 

२८/०२/२०२३ मुदतवाढ 
सुधारीत आकृतीबंधानुसार 

मंजुर पदे नियत अस्थायी आ 


a 


३ v 


कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली 


| 


पाटबंधारे उपविभाग, 
चामोशी व ०७ सिंचन 
शाखा कार्यालय 


१६७ मागणी क्र. आय-३ 

२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 

८०- सर्वसाधारण 

(००१) संचालन व प्रशासन, 

(०३) सामाईक आस्थापना 

कार्यकारी (०३)(०४) अधीक्षक अभियंता, 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
(अनिवार्य) 

(२७०१ ९३८८) 


मागणी क्र. आय-३ 

२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
८०- सर्वसाधारण 

(००१) संचालन व प्रशासन 

(०४) परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(०३) अधीक्षक अभियंता, 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर (अनिवार्य) 

(२७०१ १६८१) 


एकूण 


१६७ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
PRADNYA S HYAM BN: GN PRADNYA SHYAM MESHRAM, C 
= IN, S = Maharashtra, 


M E 5 H R A M OF तक OU e WATER 


RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.09.21 17:01:08 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.११८/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-०२ 


दि.०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र. ४३ /२२)/ लाक्षेवि (आस्था), दि.२१/०९/२०२२ चे सहपत्र 


अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत 
पाटाबंधारे उपविभाग, चामोर्शी रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


अ. | विभागाचे नाव, उपविभागाचे संवर्ग पद सेवानिवृत्तीचा 
संवर्ग पदनाम | अ.क्र. व पदाचेनाव दिनांक 
क्र. नाव, शाखेचे नाव संख्या दिनांक 
१ | २ ३ ४ | षु ६ 
गी सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ | कालवा मजुर ca श्री. के.बि. भाकरे ३०.०६.२०२२ 
पाटबंधारे उपविभाग, एक षि 
चामोर्शी डक 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
PRADNYA S HYAM DN: GN PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = 
ME S HRAM IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
Date: 2022.09.21 17:01:22 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.११८/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.११८ /२२)/( SAAS, दिनांक २१.०९.२०२२ चे ग सहपत्र 


विवरणपत्र-१ 


अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत 


गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी व ०७ सिचन शाखा कार्यालय 


नियत अस्थाई आस्थापनेवरील पदे 
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव पदनाम दिनांक० १.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आलेली नियत अस्थायी पदे 

१ | पाटबंधारे उपविभाग चामोशी उपविभागीय अधि? १ 
कनिष्ठ अभियंता १ 
वरीष्ठ लिपीक १ 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक q 
अनुरेखक १ 
दप्तर कारकुन २ 
शिपाई २ 
चौकीदार १ 
वाहन चाळक १ 
एकुण 93 

2 | सिचन शाखा, चार्माशी शाख शाखा अधिकारी १ 
दप्तर कारकुन २ 
मोजणीदार ४ 
कालवा निरीक्षक ८ 
कालवे चौकीदार 3 
कालवे टपाली १ 
शिपाई १ 
संदेशक १ 
स्था.अभि.सहा. १ 
एकुण २२ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.११८/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


दिनांक० १.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आलेली नियत अस्थायी पदे 


सिंचन शाखा, घोट 


शाखा अधिकारी 


१ 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


-5 -5 me) Oo} wW (२ Cc] “९ 


एकुण 


A 
A 


सिंचन शाखा, वडसा 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


ae) 20: =O: ae) AN (२ ioe A) ae) 


एकुण 


A) 
A 


सिंचन शाखा, सिंरोचा 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


28: ae) me} =0' AN ion oC A) =O: 


एकुण 


A 


सिचन शाखा, गडचिरोली 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


A) -O| A) 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.११८/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


Oo}; -5 oO} o| “(७ “~ 9८ 


एकुण 


A) 
A) 


७ | सिंचन शाखा, नवेगाव 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


-O -O -O -9 | wv ion oC A) -O 


एकुण 


A 
A 


८ | सिचन शाखा, भेडाळा 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


ae) oO} oOo] oO] 2v (२ oC} “९ Oo 


एकुण 


एकुण एकंदर 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA SHY AN 090५५१९७४० 
M E S H RAM ey OU = WATER RESOURCES, 

Di 


IT 
ate: 2022.09.21 17:01:40 +05'30° 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


